उपजिल्हा रुग्णालय, चिमूर जि.चंद्रपूर येथील 
७० अस्थाई पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१ ९ /प्र.क्र. १३ ३/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०५ एप्रिल,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक -पदआ २०१८ /प्र.क्र.१९१/आरोग्य -३, 
दिनांक-१६.१०.२०१८ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/नागपूरमंडळ 
नागपूर/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/४७३२-३३/१९, दिनांक- १९.०३.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखाळील उपजिल्हा रुग्णालय, चिमूर जि.चंद्रपूर येथील ७० अस्थाई पदांना 
दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. AAT AT AIR निर्णयान्वये उपजिल्हा रुग्णालय, चिमूर जि. चंद्रपूर येथील सदर Wo अस्थाई 
पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालक FJ WIA 
(०१)(०९) - महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


शासन निर्णय: पदआ २०१९/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-३, 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक-२१.०२.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४०२१०४७१८१४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h anl Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
D | n es h Kadam Patil, C = IN, S = 

Maharashtra, O = 

Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil ov =eubtic Heatth 


Department 
Date: 2019.04.05 14:23:59 
+05'30" 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 

२. संचाळक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर) मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, चंद्रपूर. 

७. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, चिमूर जि.चंद्रपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


2211 a 


we Re ee RR NT EP ERR, 


| . _ उपजिल्हा रुग्णालय,चिमूर जि.चंद्रपूर येथिल अस्थाई पदे वर्ष 2016-18 करता पड 2016-७५ करिता पुढे चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव 
0 al अस्थाई पदे सन 2016-18 सालाकरिता पुढे चालू ठेवण्यांचे प्रस्ताव 
न विवरणपत्र "अ? 
न तात्पुरती पदे | तारखेपासून pi 
प्रथमतः: ज्या शासन a — पदे पुढे चालु 
a.) निर्णयान्वये निर्माण ee के कस पदाची Sener ज्या शासन निर्णयान्वये शेवटी पदे चालु ठेवण्यात Situs wg लेखा शिर्ष ठेवण्यासाठी 
क्र. केली तो शासन ati latin संख्या se आली त्याचा कमांक व दिनांक तो दिनांक २२१० आवश्यक 
निर्णय कमांक व माहे तो. inte कारणे 
दिनांक १ मार्च २०१४ 
ते २८फेबू. 
उपजिल्हा रुंग्णालय,चिमूर जि.चंद्रपूर 
शासन निर्णय क.डिएचाह-३०१०/प्र.क़. २०१५ ते २२१०४६२९२४ 
शासन निर्णय =. १८८/आ-३ दि.२.२.२०११ अन्वये ३० खाटांचे २०१६ 


डिएचाह-२३०१०/प्र.क 
१८८/आ-३ वि.२.२ 


2 5 A २२१००-३४८०० ग्रेड पे 
९२३००-३४८०० ग्रेड पे 
६५४०० 


९ ३००-३४८०० ग्रेड पे 
Wes 


THI FSA १०० खाटा करिता ७० 
अतिरीक्त पदे निर्माण करण्यात आल्याने 


0- 


Ot वर्ग- 1 
उपजिल्हा रुग्णालय, चिमुर 
जिल्हा चंद्रपूर 


९३००-३४८०० ग्रेड पे 
Coa 


वर्ग-३ 


१३ 


ge : 
१६ डं 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ वर्ग-३ 


शड 
आहार तज्ञ बर्ग-३ १ 


ई.सी .जी तंत्रज्ञ वर्ग-३ ह्वा 


४९३१००-३४८०० ग्रेड पे 
Roo 


९२३००-३४८०० ग्रेड पे 


E200 


९३००-३४८००ग्रेड पे 
8०० 


९ ३००-३४८०७० सेंड घे 
४३०० 
९३००-३४८०० ग्रेड पे 
5 ४२९०० 
९३००-३४८००ग्रेड पे 
ड२०० 
२९३००-३४८०० ग्रेड पे 
४२०० 
५ ३००-३४८०० ग्रेड पे 
४२०० 


हा 


8 


vt F 
¢ 


[al =| 
“a 
ae 

E 
: 
Ao 
| 
& 
7 


लवक aos 


_ we 
: 3 २ (५२००-२०२०८ग्रेंडपे 
5 र dies निर्माहो 7 
क री. ध निर्माता वर्ग-३ oe 
7 ca & Roo Roan ग्रेड पे 
| प्रयोगशाळा सहाय्यक वर्ग-३ Biss 


रुग्णजाहिका चालक(कंत्राटी पध्दतीने ० 


a} 
a 


ay 
क 
i to 
i j 


४८ २००-२००९०० we 7 


भांडारपाल तथा वस्त्रपाल वर्ग-३ 


ar ५९६३००-३४८०० TE F 
प्रशासकीय afters  वर्ग-३ g 
a ९३००-३४८००ग्रेड पे 
कार्यालयीन अधिक्षक  वर्ग-३ 

५२००-२०२००ग्रेड पे 

बरिष्ट लिपीक वर्ग-३ आही (उतरवा 
रि ५२००-२०२००ग्रेड पे 
n कनिष्ट ay. र 

-ी- कनिष्ट लिपीक -डे प Hews 
५२००-२०२०० सेड पे 

बाहयरुग्ण लिपीक व 


५२००-२०२०० ग्रेड घे 
सहाय्यक अधिक्षक 
अपघात विभागसेवक = afew 


Sn a MC CCC 


क्ष-किरण परिचर(कंत्राटी पध्दतीने) 


x 
र 
टो 
° 


क्ट 
ay 
° 
° 


“3 
a 


Aa 
& 


As 
at 


AR as At 
छे G (२ 


AS 
A 


As 
G 
ण 
८1 


YES ०-७४४० ग्रेड पे-१३०० 


: 


४ ०-७४४० TE पे-१६०० 


कंत्राटी १५ २००-२०२०० Te पै जे” 
पहारेकरी ( कंत्राटी पध्दतीने) ० ean 
३९५ SEC ०-४ ग्रेड पे-९३०० «% 
शस्त्रक्रियागह परिचर  वर्ग-ड a 


2 अधिक्षक 
वैद्यकिय रुग्णालय, चिमुर 

१५ २०७०-२०२०० ग्रेड 78 arith’ 

१३०२ 


an > 


i 


4 


4 ¥ 
a ष्‌ दृ र 
co टी t ह ee 
~ , . ४४४ ०-७४४० ग्रेड पे-१३०० 
~*~ ब्रणेपचारक ate g 
co त क, 
3% 2 5 | CCC OBL Oo ग्रेड 7 १४३०० 
- सफाईगार वर्ग-४ 2 
~ > 
tent CEC ०-७४४० ग्रेड T2300 
~ वर्ग-ड शत ' 
a es ee 


Ri वर्ग - 1 
उपजिल्हा रुग्णालय, चिमुर 
जिल्हा चंद्रपूर 


